सन २०२०-२१ करीता स्वयंसेवी संस्थांना 
सहायक अनुदान (2234-3089) या लेखाशिर्षा 
अंतर्गत वेतनाकरीता करीता निधी वितरीत 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- २८ जुले,२०२०. 


वाचा :- 
१. महिला व बाल विकास विभागाचा समक्रमांकीत शासन निर्णय दिनांक २२/०४/२०२० 
२. महिला व बाल विकास विभागाचा समक्रमांकीत शासन निर्णय दिनांक १३/०५/२०२० 
३. महिला व बाल विकास विभागाचा समक्रमांकीत शासन निर्णय दिनांक १९/०६/२०२० 
शासन निर्णय :- 


महिला व बाळ विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांना वेतनाकरीता या झासन निर्णयाद्वारे 
पुढील विवरणपत्रातील रकाना क्र. ५ प्रमाणे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना निधी वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत निधी | यापुर्वी वितरीत निधी | प्रस्तावित वितरण 
॥ 2 | २ 3 3 4 
मागणी क्र.एक्स-०१ 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
प ०२, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान, 
(०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी 
संस्थांना सहायक अनुदान (अनिवार्य)(२२३५-३०४१) 
३६ सहायक अनुदाने (वेतन) ११०६.९० २७६.७० ११०.७२ 


२. या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आलेला निधी आहरित करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम 
पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या व वित्त विभागाने यापुर्वी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकारांचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त विभागाचे संदर्भाधीन 
दि.१६/०४/२०२० रोजीच्या परिपत्रकातील अटी व शार्थीचे पाळ करण्याची जबाबदारी संबधित नियंत्रक 
अधिकारी यांची राहील. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० 
अन्वये प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-०४ 


8, विवरणपत्रातील स्तंभ ५ मध्ये दर्शविलेला निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संवितरण 
प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आला आहे. 
प्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००७२८१३१३२२९७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 
DN: c=IN, st=Mi ht 


ct 
2.5.4.20=186d0f0fdd27c79b9b3f859a90ec537946c37d5876e64 
525d082e58e494c8: ICod 


street=MANTRALAYA,MUMBA, 
serial INumber=4d2dc3dbd5c0f35a66a84c93b4cead367c64cc2bc9 


S | TA R A M J A R A N D E d7391e9a053988a2f8 1b64, WOMEN AND CHILD 
DEVLOPMENT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
RAVINDRA SITARAM JARANDE 
Date: 2020.07.28 13:17:57 +05'30' 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१२. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

१४. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे 

१५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 

१६. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१९. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


